सातारा जिल्ह्यातील वाई तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ११ फेब्रुवारी, २०१९ 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 

क्र.मुअ(पुणे/का-२/रेशा/१५६/७७७९/२०१८ दि. २१/१२/२०१८. 
प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
सातारा जिल्ह्यातील वाई तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोत्नरत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, सातारा 
यांनी सदर रस्ते Salad करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर 

तसेच जिल्हा परिषद, सातारा यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, सातारा यांचा ठराव विचारात घेऊन सातारा जिल्ह्यातील वाई तालुक्यातील खालील 


रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 
सामाविष्ट दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा | साखळी क्रमांक | करावया दर्जोन्नती 
क्रमांक व ची एकूण | नंतरचा क्रमांक/ 
लांबी लांबी नामाभिधान 
(कि.मी) 
| . । प्रजिमा-२४ ते अभेपुरी - येरूळी - इतर | (०/००ते २५.१०० । सदर रस्ता प्रमुख 
मांडरदेव - बाळेघर - चोराची वाडी जिल्हा । 24/900) कि.मी. जिल्हा मार्ग-७० या 
रस्ता. मार्ग । २५.१०० कि.मी. रस्त्यामध्ये सामाविष्ट 
३८ करण्याचे प्रस्तावित 
आहे. परिणामी 
प्रजि.मा.-७० चे 


नामाभिधान बोपेगांव - 
विठ्ठलवाडी - केंजळ - 
चांदक - चोराचीवाडी 
-बालेघर - मांडरदेव 
- येरूळी - अभेपुरी - 
प्रजिमा-२४ रस्ता 
कि.मी. ०/०० ते 
४०/१५० (४०.१५० 
कि.मी.) असे होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१०/नियोजन-२ 


(0/ood ४/५००) ४५.०० |। सदर रस्ता प्रमुख 
२. जांभळी - वाशिवली - वासोळो - ग्रामीण ।४.५०० कि.मी. कि.मी. | जिल्हा मार्ग-२४ या 
आकोशी - वयगांव - बलकवडी मार्ग रस्त्यामध्ये सामाविष्ट 
फाटा - ऊळूंब -जोर धनगरवाडा - ०१ करण्याचे प्रस्तावित 
कात्रटवस्ती रस्ता. (०/००ते २६/००) आहे. परिणामी 
इतर | २६.०० कि.मी. प्र.जि.मा.-२४ चे 
जिल्हा नामाभिधान वाई - 
मार्ग जांभळी - वाशिवली - 
३७ वासोळो - आकोशी- 
(०/०० ते वयगांव - बलकवडी 
ग्रामीण | १४/५००) फाटा - ऊळूंब - जोर 
मार्ग ।१४.५०० कि.मी. धनगरवाडा- 
२२३ कात्रटवस्ती रस्ता 
कि.मी. ०/०० ते 
६६.०० (६६.०० 
कि.मी.) असे होईल. 
सदररस्ता प्रमुख जिल 
३. कुडाळ - उडतारे - खडकी - Teast} इतर । (०/००ते ६/५००) | १८.५०० ।मार्ग-२५या 
किसननगर - किकली - म्हापारवाडी- | जिल्हा | ६.५० कि.मी. कि.मी. | रस्त्यामध्येसामाविष्ट 
लगडवाडी रस्ता. मार्ग करण्याचेप्रस्तावितआहे. 
३५ परिणामी प्र.जि.मा.-२५ 
चे नामाभिधान 
पाचगणी - कुडाळ - 
इतर | (०/०० ते १२/०० उडतारे हु खडकी - 
जिल्हा । 92.00 कि.मी. चांदवाडी - जांब - 
art किकली - म्हापारवाडी J 
३६ लगडवाडी रस्ता 
कि.मी.०/००ते ४१/५०० 
(४१.५०० कि.मी.) 
असे होईल. 
इतर । (०/०० ते २४/५० 
४. ।रा.मा.१३९ते ओझर्डे -मालदरा - जिल्हा | 28.400 कि.मी. | २४.५०० | प्रमुख जिल्हा 
अनवडी - शिरगांव - भोसलेवस्ती - मार्ग कि.मी. | मार्ग-९१ 
देगांव - किकली - निकमवाडी- जांब - ४० 
चांदवाडी रस्ता. 
इतर । (०/०० ते १०/००) | १८.०० | प्रमुख जिल्हा 
षु. प्रजिमा-१९ एकसर - कुसगांव - जिल्हा १०.०० कि.मी. | कि.मी. ।मार्ग-९२ 
पसरणी - राजेवाडी - वाई - बावधन- मार्ग 
कणूर - दरेवाडी रस्ता. ३२ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१०/नियोजन-२ 


इतर । (0/00 ते ८/०० 
जिल्हा । ८.०० कि.मी. 

मार्ग 

33 


इतर | (०/००ते &/900) | 22.400 | प्रमुख जिल्हा 
जाधववस्ती - राज्यमार्ग-४ ते बोपेगांव । जिल्हा | ६.१० कि.मी. कि.मी. ।मार्ग-९३ 

- पंडे - ओझर्डे - सोनेश्वर - कडेगांव - मार्ग 
व्याजवाडी - वाघजाईवाडी - ३४ 
म्हातेकरवाडी - बावधन रस्ता. 


इतर । (०/००ते 
जिल्हा | १२/४०० 
मार्ग | 92.800 कि.मी. 
३९ 
ग्रामीण । (०/००ते ४/१००) 
मार्ग ।४.१००कि.मी. 
१७५ 


एकूण १५३.७०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील सातारा जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १५३.७० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२४५६.६१० + 
१५३.७००) म्हणजेच २६१०.३१० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 
१३०.६०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२०४१.६१० - १३०.६००) म्हणजेच १९११.०१० कि. मी. 
इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २३.१०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(७०३७.१३० - २३.१००) म्हणजेच ७०१४.०३० कि. मी. इतकी होईल. तसेच नविन प्र.जि.मा. 
रस्त्यांना प्र.जि.मा. क्र. ९१ ते ९३ हे क्रमांक देण्यात येईल. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२१११२३५३३१९१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Pp fa ५ h a nt te eat seeded Oi oe Public Work: 


[, postalCode=400032, st=Maharashtre 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c5 
kt 


05422af66a5628314537 
Vinayakrao Patil —— sszsssssxeus2z corte 


(प्रशांत पाटील ) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) विभागीय आयुक्‍त, पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१०/नियोजन-२ 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,सातारा. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सातारा (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


